आर्थिक वर्ष सन 2098-20 करीता 
शासकीय आश्रमशाळांचे बांधकाम 
लेखाशीर्ष (४२२५ ११०९ ) या अंतर्गत 
निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २६/०७/२०१९ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक marie वित्त  विभाग,क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 
दि.०१.०४.२०१९ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 
दि.८.०७.२०१९. 
३) शासन ज्ञापन क्र. आविवि, क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.५६/का-६ दि.२७/०५/२०१९. 
४) बांधकाम व्यवस्थपन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांची नस्ती क्र. आविवि-२०१८/प्र.क्र.४४/बांव्यक. 
शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना अंतर्गत, (०१) (१७) आश्रमशाळांचे बांधकाम (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षाकरीता रु. १६५००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत 
आहे. त्यापैकी माहे एप्रिल ते जुन, २०१९ करीता संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन ज्ञापनाद्वारे यापुर्वी 
रु.१२००.०० लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

आश्रमशाळेच्या बांधकामाकरीता माहे जुलै ते सप्टेंबर २०१९ करीता उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. २ 
येथील निधी मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०१९-२० या वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधुन 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार ११४ कामांना रकाना ६ नुसार एकूण 
रु.७०४४.६७ लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांना (BEAMS) अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाली वर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर ज्ञापनाद्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
Poa | 2 ३ PB 
a अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ९६ ५८४३.१७ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम १८ १२०१.५० 
(आदिवासी) मंडळ) , नागपुर. 
एकुण pe ७०४४.६७ 


=) 


me) 


) 


3. 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद कामांना प्रशासकीय 
/सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी माहे ३१ मार्च, २०२० अखेर खर्च होणे आवश्‍यक आहे. 
सदर वितरीत निधीमधुन झालेला खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ व २ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३०१११७२१८३२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 


Ra Vi Nn d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Tribal Development, postalCode=400032, 


ba st=Maharashtra, 
D | ४ a aa b a | la 0 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c48 


97737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 


Aute 1101111 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपुर. 

. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, नाशिक/कळवण/ धुळे /नागपुर/चंद्रपुर . 
९. 
१०. 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,धुळे/चंद्रपुर . 


११.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१५.वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


सन २०१९-२० करीता आश्रमशाळांचे बांधकाम लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९ अंतर्गत निधी Face... 


कामाचे नांव प्रशाकीय मान्यता | मार्च-२०१९ अखेर | २०१९-२० सदर ज्ञापनाद्वारे 
झालेला खर्च =| मधील यापुर्वी | वितरीत करण्यात येत 
वितरीत निधी असलेला निधी 


& 


अधिक्षक अभियंता, स 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे 
आसाणे मुलांचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 


सलसाडी, ता. तळोदा, जि नंदुरबार येथे मुलांचे 


बोरद ता तळोदा जि नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह 


राणीपुर ता तळोदा जि नंदुरबार शालेय इमारत 


राणीपुर ता तळोदा जि नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह 


होराफळी येथे शालेय इमारत व मुलांचे वसतीगृहाचे 


चिरखाण येथे आश्रमशाळा इमारत बांधकाम करणे 


वलवाल ता धडगाव जि नंदुरबार येथे प्री-फॅब्रीकेटेड 
शाळा इमारत मुलांचे वसतीगृह व प्रसाधनगृह 
ठाणेपाडा येथे शालेय इमारत मुलांचे व मुलींचे 
बांधकाम करणे संकुल 

आश्रमशाळा रोहोड येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम 


अ 


ay 


बिजरी येथे शालेय इमारत मुलांचे व मुलींचे 
करणे 
आमसरपाडा येथे शालेय इमारत बांधकाम करणे 


ral] 


आमसरपाडा येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे 


आमसरपाडा येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
बोरचक येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 


तताणी येथे शालेय इमारत व मुलींचे वसतीगृह 


साल्हेर येथे शालेय इमारत बांधकाम करणे 


ननाशी संकुल येथे शालेय इमारत मुलांचे वसतीगृह 
क्षक व कर्मचारी निवासस्थाने बांधकाम करणे 


बोरीपाडा संकुल येथे शालेय इमारत मुलांचे व मुलींचे १९२२.७७ १९०२.६२ ००.०० २५.०० 
आणि कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम करणे a es २. 7! 
भिलमाळ संकुल येथे शालेय इमारत मुलांचे वसतीगृह १८४६.६७ १६९७.५५ ००.०० २५.०० 
वसतीगृह शिक्षक व कर्मचारी निवासस्थाने बांधकाम करणे i ॥__. i a 
श्रमशाळा संकुल येथे शालेय इमारत मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह १६७२.७२ १८२९.२५ 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम करणे 
श्रमशाळा संकुल १८२४.५१ २००४.७१ 


बाडगी संकुल येथे शालेय इमारत मुलांचे वसतीगृह 
क्षक व कर्मचारी निवासस्थाने बांधकाम करणे 
मोहनदरी ता कळवण जि नाशिक संकुलाचे बांधकाम 


, लोभाणी येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 


श्रमशाळा 
श्रमशाळा पिपरखेड येथे शालेय इमारत मुलांचे वसतीगृह व 
बांधकाम करणे 


श्रमशाळा तोरंगण संकुल येथे शालेय इमारत मुलांचे वसतीगृह व 
बांधकाम करणे 


सन २०१९-२० करीता आश्रमशाळांचे बांधकाम लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९ अंतर्गत निधी Face... 


कामाचे नांव प्रशाकीय मान्यता | मार्च-२०१९ अखेर | २०१९-२० सदर ज्ञापनाद्वारे 
किंमत झालेला खर्च =| मधील यापुर्वी | वितरीत करण्यात येत 
वितरीत निधी असलेला निधी 
श्रमशाळा नवापाडा ता साक्री जि धुळे (मुलांचे वसतिगृह) ४१३.१२ १५५.८७ १२०.०० 
श्रमशाळा हरणबारी ता.सटाणा जि.नाशिक येथील मुलींचे ९०३.५९ ह ९०.०० 
करणे. 
श्रमशाळा गणोरे ता.कळवण जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह ९१३.१९ ; ९०.०० 


श्रमशाळा भीलवाड ता.सटाणा जि.नाशिक येथील मुलींचे 
करणे. 
आश्रमशाळा माणी ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथील 
बांधकाम करणे 
आश्रमशाळा कनाशी ता.कळवण जि.नाशिक येथील 
बांधकाम करणे 
भगदरी येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अक्कलकुवा 


भगदरी येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे ता अक्कलकुवा 


सरी येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता अक्कलकुवा जि 


डाब येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अक्कलकुवा जि 


शासकीयआश्रमशाळा MOMS येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
तळोदा जि.नंदुरबार 


शासकीयआश्रमशाळा 


तालंबा येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे तळोदा 


मांडवी येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे तळोदा 


लोभाणी येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे तळोदा जि 


तोरणमाळ येथे शिक्षक व कर्मचारी निवास्थान बांधणे 


अलिविहीर येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. 


अलिविहीर येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे ता. 


मोरंबा येथे मुलींच्या वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. 
नंदुरबार 


कोठली येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे G+3 G+2 ता. १३८०.५७ 
शाळा कोठली येथे मुलींचे वसतीगृह इमारत क्र.३व४चे १३७८.२१ 

३ ७--२ 
कोठली येथे कर्मचारी निवासस्थान बांधणे (9--३) ता. ७९२.५६ 
खडकी येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता.नवापुर १४१६.३४ 


खडको येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे ता.नवापुर १४१६.३४ 


खडकी येथे कर्मचारी निवास्थान बांधणे ता.नवापुर ७२६.२७ 


आश्रमशाळा लोय येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. ५४२.०२ ६६.९० ००.०० ६०.०० 
नंदुरबार जि नंदुरबार 


सन २०१९-२० करीता आश्रमशाळांचे बांधकाम लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९ अंतर्गत निधी Face... 


कामाचे नांव प्रशाकीय मान्यता | मार्च-२०१९ अखेर | २०१९-२० सदर ज्ञापनाद्वारे 
किंमत झालेला खर्च । मधील यापुर्वी | वितरीत करण्यात येत 
वितरीत निधी असलेला निधी 


खेकडा येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता.नवापुर ००.०० ९०.०० 


खेकडा येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे ता.नवापुर 


केळीरुम्हणवाडी येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. 
अहमदनगर 
पैठण येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि 


कोहणे येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि 


मुतखेल येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले 


खिरविरे येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले 


केळीकोतुळ येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले 


पिपरकणे येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि 


वसतीगृह क्र. १ बांधणे ता. अकोले ८९७.२३ ७२.०४ 
वसतीगृह क्र. २ बांधणे ८९७.२३ १२८.०२ 


मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे ४७१.९५ ०१.५६ ००.०० ६०.०० 


६१२९८.१९ २४१६३.६० | 9.00 $292.00 


देहरे ता. जव्हार जि. पालघर ८७२.४६ ८७२.४६ 

दाभेरी ता. जव्हार जि. पालघर 
वरवाडा ता. तलासरी जि. पालघर ३३४.४८ २८४.०५ 
डोळखांब जि. ठाणे ७२५.८३ ६१७.१३ 
ता.मुरबाड जि ५२३.०३ 
दहागाव ता. SETAE जि. ठाणे ९५४.७५ ६०४.७५ 
गोंदे ता. मोखाडा जि. ९४७.३८ ८७०.३६ ४१.०२ 
Je, a. वाडा जि. ७०९.४८ ४३४.९४ | 0.०० १०.०० 
आंबेसरी ता. डहाणू,जि. ९९४.५३ ७५.०० 
कंळभे, ता. वाडा जि. १४८९.४ ५०.०० 


सायवन ता. डहाणू जि. पालघर(झालेय इमारत) ९३३.८९ 
/टेंभे, ता. शहापूर जि. ठाणे (शालेय इमारत) ८३९.६८ 


| 0.0१ 
8.09] 
| 8.09] 
8.09] 
| 8.09] 
O° 
O° 


| 9.00 04 
| 0.00 04 
| 9.00 04 
| 0.00 04 
| 9.00 04 
| 0.00 .०५ 
| 0.०० .०५ 
| ०.०० : 

| 9.00 ; 

| 0.00 5 


.00 
.०० 
.०० 
.०० 
.०० 
.०० 
.०० 
.०० 
.०० 
,00 
.00 
| 0.00 


कोठारे, ता. शहापूर जि. ठाणे (शालेय इमारत) ८३९.६८ 


पिसे (पडवा),ता. भिवंडी जि ठाणे(शालेय इमारत) ८३९.६८ 


Rata सातपूर ATER 


सन 2098-20 करीता आश्रमशाळांचे बांधकाम लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९ अंतर्गत निधी Farr... 


कामाचे नांव प्रशाकीय मान्यता | मार्च-२०१९ अखेर | २०१९-२० सदर ज्ञापनाद्वारे 
झालेला खर्च | मधील यापुर्वी | वितरीत करण्यात येत 
वितरीत निधी असलेला निधी 


शिळ 400,00 


शासकीय आश्रमशाळा तवा येथे आदिवासी मुलींचे वसतिगृह बांधकाम करणे 
ता. डहाणू जि. पालघर 


९३ ।|शासकीय आ. आमगाव ता .वाडा येथील शालेय इमारत व मुलींचे १४८९.४३ 
वसतिगृह बांधकाम करणे 

९४ |शासकीय आ सासणे येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम करणे ११५५.६८ 

९५ |शासकीय आ. पिसे (पढघा)मुलींचे वसतिगृह बांधणे ता. भिंवडी जि. 

९६ |शासकीय आ: . 


११८६ 


पेंढारघोळ मुलींचे वसतिगृह बांधणे ता. शहापूर ११५३.११ 


२१६९२.९७ ५८०५.५५ | 0.०० १०३१.१७ 
एकुण नाशिक मंडळ ८२९९१.१६ २९९६९.१५ |______०.००| ८८४३-१७ 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नागपुर 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती 
श्रमशाळा खारी ता.धारणी 


श्रमशाळा कारेगाव बंडल 


श्रमशाळा सुसर्दा ता. धारणी जि. अमरावती येथील कर्मचारी 
क्र.१ व २ बांधकाम करणे 
श्रमशाळा किन्हीराजा ता. मालेगाव जि. वाशिम 


सावरगांव ता. धानोरा येथील आश्रमशाळा संकुल 


हालेवारा येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 


कोरची येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
व्येकटापुर येथील शाळेची इमारत बांधकाम करणे. 


वसतीगृह चंदनखेडा येथे बांधकाम करणे. ४५६.७० 
आश्रमशाळा खमनचेरु ता.अहेरी जि. गडचिरोली येथील १०८०.०० 
संकुलाचे बांधकाम करणे. 
जि. गडचिरोली येथील शासकोय आश्रमशाळे करीता मुलांचे 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 
पोटेगांव तह. जि. गडचिरोली येथील शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलींचे 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 
शासकोय आश्रमशाळा जारावंडी ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली मुलांचे 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. 


१७४४.३० 
एकुण नागपुर मंडळ १९४४.३० 
एकुण लेखाशीर्ष (४२२५ ११०९) ९४३०७.३५ ३६८४३.३४ १९४४.३० ७०४४.६७ 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


R d ou=Tribal Development, postalCode=400032, 
a V | n ra st=Maharashtra, 
° 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c48977 
D | g a mM ba [| fa (0 A ute 37ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 
Digambarrao Aute 
Date: 2019.07.31 12:50:04 --05'30' 


